अधीक्षक अभियंता, तापी -गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिंचन मंडळ जळगाव व त्या अंतर्गत 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत 
व उपसा सिंचन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर व 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी पदांना दि.०१.०९.९०९४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा २०२४/प्र.क्र.३७/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६.०९.२०२४ 
संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक मुदवा २०२४/प्र.क्र.३७/जवि, दि.०१.०४.२०२४ 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-१०/११९८, दि.०३.०९.२०२४ 
शासन निर्णय : 
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर व कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन विभाग, नाशिक अंतर्गत 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६८ पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत ब रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अथवा सदर पदावर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


२. या पदांबर होणाऱ्या नियत आस्थानेवरील ६८ पदांचा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
¥\908- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडबली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील 
गुंतबणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडबली अंशदान (वेतन), (०४) (०५) 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडबली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय 
२०४)” व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांचा वेतनावरील खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष ४७०१ - मोठे ब मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडबली खर्च, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर 
उपक्रमातील गुंतबणुका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडबली अंशदान, (०२) 
(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम), (४७०१ एच ८९९)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा ब त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकोय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
हॅ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०९२७१४५११४८३२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AMRUTA AJIT 
INAMDAR 


( अ.अ.इनामदार ) 
शासनाच्या अवर सचिव 
सोबत:- विवरणपत्र. 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 

४) मुख्य अभियंता(विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

५) अधीक्षक अभियंता, तापी- गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव. 

६) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 

७) कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
८) कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत ब उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 

९) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक :मुदवा २०२४/प्र.क्र.३७/ज.वि., दि.२६.०९.२०२४ चे 
विवरणपत्र २ 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५) 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, नाशिक 

- श्री.सुभाष भानुदास भांगरे | चौकोदार दि.३१/०५/२०२६ 
एकूण ae 

कार्यकारी अभियंता, गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, छत्रपती संध 

१ श्री. इर्शाद अब्दुल मजुर दि.३०/११/२०२४ 
एकूण शिळ शिका 
'एकूण प ०२ 

AMRUTA AJIT 


INAMDAR 


( अ.अ.इनामदार ) 
शासनाच्या अवर सचिव 


शासन ज्ञापन क्रमांक : मुदवा -२०२४/प्र.क्र.३७/ज.बि., दि. २६.०९.२०२४ चे 


विवरणपत्र ९ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५) 


अ.क्र पदनाम कार्य.अभि., गोदावरी उप.,अभि. गोदावरी कार्य.अभि.,गोदावरी प.,अभि.गोदावरी जलविद्युत व | उप.,अभि. गोदावरी उप.,अभि.गोदावरी का.अ., गोदावरी ज.वि. व 
जलविद्युत व उपसा । जलविद्युत व उपसा सिंचन । जलविद्युत व उपसा सिंचन | उपसा सिंचन उपविभाग क्र. । जलविद्युत ब उपसा जलविद्युत व उपसा उ.सिं.वि, औरंगाबाद व ४ 
सिंचन विभाग,नाशिक उपविभाग क्र. १, संगमनेर । विभाग, छत्रपती संभाजीनगर २. नांदेड सिंचन उपविभाग सिंचन विभाग, उपविभाग, का.अ., गोदावरी 
क्र. ३. औरंगाबाद उपविभाग क्र. ४ ज.बि. व उ.सि.वि. नाशिक 
लातूर (एकूण) 
Le R 3 v & & a ८ a 
१ कार्यकारी अभियंता १ १ 
२ उप अभियंता १ १ १ १ १ १ नि 
3 कनिष्ठ अभियंता/ g g v gz v 3 aw 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
डु |, विवांगीवलेबापाल. | 
ष्‌ प्रथम लिपिव 
नि कि १ १ ३ १ १ १ टु 
9 कनिष्ठ लिपिव १ ष्‌ १ g २ Ro 
/लिपिक टंकलेखक 
८ भांडारपाल 
९ सहा. आरेखव १ १ 
Ro नुरेखव १ २ 3 
११ वाहनचालक 4 g g g g ष्‌ 
१२ aa g ष्‌ g २ २ ag 
8 Le] औैकोदार g र g g g द्‌ 
ay by aise = — = g g २ 
१५ शाती. - > १ १ 
एकूण ष्‌ ८ QW a शिक ae aC 


AMRUTA AJIT INAMDAR 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


